महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न 
विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने, औषधनिर्माणझास्त्र 
संस्था व शासनमान्य अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम 
राबविणाऱ्या संस्थामधील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क 
निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या फि निश्चिती 
समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
आदेश क्र. संकिर्ण-२०२३/(प्र.क्र.६४/२३)/तांशि-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा :- 
१) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, अधिसूचना क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.२५२/तांशि-४, 
दिनांक ५ जुले, २०१८. 
3) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/एनजीपी/ 
एमएसबीटीई /फीनिसप्र/२०२३/३६५, दि. १७ मे, २०२३. 
४) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२३/(प्र.क्र. ६४/२३)/तांशि-५, दि. ०८ जून, २०२३ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न संस्था 
याद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची फी निश्चिती करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ 
(सुधारणा) अधिनियम २०२३ दि.२६.०४.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्याअधिनियमातील कलम २४ अ 
“(१) येथे शासनास विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतन किंवा मंडळाशी संलग्न संस्था याद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या 
प्रत्येक पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण देण्याचा प्रत्यक्ष खर्च ठरविण्यासाठी फी निश्चिती समिती व समितीचा अध्यक्ष व 
सदस्य यांच्या वित्तलब्धी व इतर देय भत्ते, पदावधी व सेवेच्या शर्ती विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम 
२४ “(२) येथे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, 
२०१५ यांच्या कलम १३, १४ व १५ मध्ये तरतूद केलेली शुल्क नियामक प्राधिकरणाची कार्ये, अधिकार व 
कार्यपध्दती, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने अनुसरावयाची कार्यपध्दती आणि शुल्क संरचनेचे निर्धारण करण्यासाठी 
घटक, पोट कलम (१ अन्वये घटित केलेल्या फी निश्चित समितीद्वारे असे प्रत्येक शिक्षण देण्याचा वास्तविक खर्च 
ठरविताना, योग्य त्या फेरफारांसह अनुसरण्यात येतील” sail तरतूद केलेली आहे. 


२. उक्त तरतूदींच्या अनुषंगाने फी निश्चिती समिती संदर्भाधीन w(x) येथील दि.०८/०६/२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर झासन निर्णयानुसार शुल्क निर्धारण समितीची रचना, अध्यक्ष व 
सदस्यांचा पदावधी व त्यांच्या सेवाशर्ती, समितीची कार्ये, अधिकार व कार्यपध्दती, प्रक्रिया शुल्क, समितीच्या 
कार्यालयासाठी लागणारी जागा, समिती अध्यक्षांचे वेतन व भत्ते ई.बाबी ठरविण्यात आल्या आहेत. 


३. उपरोक्त शासन निर्णयास अनुसरुन फी निश्चिती समितीच्या अध्यक्षांची निवड करण्याकरीता प्राप्त झालेल्या 
आवेदनपत्रांची छाननी करून शासनास शिफारस करण्याकरिता मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील 
दि.०२/०८/२०२३ रोजी निवड समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या 
अनुषंगाने उक्त समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश क्रमांकः २०२३/(प्र.क्र. ६४/२३)/तांशि-५ 
आदेशा :- 


राज्यातील महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्नीत विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्था व शासनमान्य अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था यामधील अभ्यासक्रमांचे 
शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या फी निश्चिती समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ (सुधारणा) अधिनियम २०२३ च्या कलम २४(अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या हाक्तीचा वापर करून 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर अभ्यासकमांचे शिक्षण शुल्क यापुढे या समितीमार्फत निश्चित 
करण्यात येईल. 


निवड करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांचे नाव 


फी निश्चिती समितीवरिल अध्यक्ष पदाकरीता उमेदवार - श्री.समीर कुमार बिश्वास 
क) प्रधान सचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या दर्जाचा सेवानिवृत्त अधिकारी 


फी निश्चिती समितीवरिल सदस्य पदाकरीता उमेदवार - 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक किंवा महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण |डॉ.सुभाष के. महाजन 
मंडळाचे संचालक म्हणून काम केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी 


ग) दहा वर्षाहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय सनदी श्री.तेजस व्ही. पाध्ये 
लेखापाल संस्थेचा सदस्य असेल असा नामांकित सनदी लेखापाल 


घ) दहा वर्षाहून कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी भारतीय व्यय आणि 'श्री.ह्षद एस. देशपांडे 

परिव्यय लेखा संस्थेचा सदस्य असलेला असा नामांकित परिव्यय 

लेखापाल किंवा प्रख्यात अर्थतज्ञ 

ड) तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र यामधील |।१) डा.यशावंत व्ही. जोशी 
प्रत्येकी एक नामांकीत तज्ञ (२ सदस्य) २) डॉ.विष्णुकांत शिवप्रसाद मौर्य 


२. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९१३१६४७४८९८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SATISH JAGDERAO TIDKE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 


AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=abbed596652773468508d937a99472988ebdda28db 
8c543b79abe527¢99646f6, postalCod 

J AG D ) E RAO T | D ) K E I Number=BEDB6CD16BD8FBD810E0A53F2B92CE7FD9A 
B37DD50427E28109CBB133F9887D3, cn=SATISH JAGDERAO 
Date: 2023.09.13 16:51:43 +05'30' 


(सतीडा तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, 

२. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 

५. प्रधान सचिव नि विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन SST क्रमांकः २०२३/(प्र.क्र. ६४/२३)/तांशि-५ 


७. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

९. श्री.समीर कुमार बिश्वास,१००४/४७,सीवुड इस्टेट को.ऑ.हौ.सो.,एन.आर.आय.कॉम्प्लेक्स, नेरुळ, नवी 
मुंबई -४०० ७०६. 

१०. डॉ.सुभाष के.महाजन, २०१, प्राईड पॅराडाईज, मॉडेळ कॉलनी-१०४१, शिवाजी नगर पुणे-१६. 

११. श्री.तेजस व्ही. पाध्ये, मुंबई 

१२. श्री.हर्षद एस.देशपांडे, ४०३, कुमार मिलीनियम, शिवतिर्थ नगर कोथरूड, पुणे-४११०३८. 

१३. डॉ.यशवंत व्ही जोशी, प्लॉट नं.७१, सुमतीपुर्ण रोड, छत्रपती नगर, नांदेड-४३१६०५. 

१४. डॉ.विष्णुकांत शिवप्रसाद मौर्य, सी-१०१,रांगा आल्टीस, फेज २, नाथ सीड्स जवळ, पैठण रोड, छत्रपती 
संभाजीनगर-४३१००५. 

१५. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


